“उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१९ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११९/५२/प्र.क्र.१४/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १६ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११९/५२/प्र.क्र.१४/उद्योग-३, दि. ३१.०१.२०१९ 
3) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ 
उ.अ.(प्रशासन) (गट-ब)/२०१९/ओ-३३८, दि.२५.०२.२०१९ 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब” या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
(Additional Provisional) Roar संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग 
संचालनालयाने संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये नमूद असलेल्या 
अधिकार्‍यांच्या सेवाज्येष्ठतेत कोणताही बदल नसल्याने “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब)” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 
२. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 
यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या fears अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 
अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१६१७३०२४२३१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Jagatrao Kale 


Santosh J agatrao DN: CN = Santosh Jagatrao Kale, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Ka | e OU = Industries, Energy and Labour Department 
Date: 2019.03.18 17:03:55 +05'30' 
(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी. 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११९/५२/प्र.क्र.९४/उद्योग-३, दि. १६.०३.२०९९ सोबतचे WA “ap 


उद्योग संचालनालयातील “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची अंतिम (181) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
(वैध / अवैध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 
|e | २ ३ v ष्‌ द | ७ | ८ ९ | ee | शिका 
g १ | श्री.र.शि.काकडे खुला ०५.०३.१९५९ | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २५.०५.२०१२ | ३१.०३.२०१७ | एस.एस.सी. |शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१२/३९१/उद्योग-३, 
दि.२५.०५.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (प्र) 
पदावर पदोन्नती. 
शासन आदेश क्र.इएसटी-२०१५/६०४/ 
प्र.क्र.११५/उद्योग-३, दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (प्रशासन) (गट अ) या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजी सेवानिवृत्त. 
खंड दिनांक ०१.०१.२०९६ ते दिनांक ३९.१२.२०१६ 
R २ ।श्री.रा.सा.चैनपूरे अनु.जमाती ०२.०१.१९६२ | २४.१०.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३१.०१.२०२० | बी.कॉम. ।शा.आदेश क्र.इएसटी-२०१५/६०४/प्र.क्र.११६/उद्योग-३, 
(वैध ) दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
3 3 | श्री.दे.का.जगताप खुला १६.०९.१९६० | २२.०९.१९८३ पदोन्नती २२.०१.२०१६ | ३०.०९.२०१८ | एच.एस.सी. |शा.आदेश क्र.इएसटी-२०१५/६०४/प्र.क्र.११६/उद्योग-२, 
दि.२२.०१.२०१६ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट ब) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
दिनांक ३०.०९.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त. 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१७ ते दिनांक 32.22. 20%9 
Pa 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ 
x ४  ।श्री.म.र.जाधव इ.मा.व. २३.१०.१९६२ | ०८.०७.१९८३ पदोन्नती २१.०९.२०१८ | ३१.१०.२०२० | एच.एस.सी. | शा.आदेश क्र.पदोन्न-१४१८/प्र.क्र.६९/उद्योग-३, 
(aa) दि.२१.०९.२०१८ अन्वये अधिक्षक (गट-क) या 


पदावरुन उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब) 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


